मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना 
(निर्भया) या योजने अंतर्गत Surveillance 
Components अंतर्गत Mumbai CCTV 
Surveillance Project करिता निधी वितरित 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: पीएडब्ल्यू- ०३२२/प्र.क्र. ९७/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ मार्च, २०२२. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.७१९ (भाग-४)/विझ्ा-६, 

दिनांक १४.०५.२०२१. 

२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9१९ /विशा-६, 
दिनांक ३१.०१.२०१९. 

३) मुंबई शहर सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता गठीत 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि. ०५.०१.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) समक्रमांक दिनांक १४.०३.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय. 

५) पोळीस उप आयुक्‍त (अभियान), मुंबई यांचे दिनांक 23.03.2022 रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या आराखड्यातील 
Surveillance Components या बाबी अंतर्गत Mumbai CCTV Surveillance Project या प्रकल्पास रु. 
३८,६५,५४,४४७/- (अक्षरी रुपये अडतीस कोटी पासष्ट लाख चौपन्न हजार चारऱी सत्तेचाळीस) एवढा 
निधी वितरित व खर्च करण्यास उपरोक्‍त वाचा येथील क्र. ४ येथील दिनांक १४.०३.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदरील दिनांक १४.०३.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील क्र. ४ येथील दिनांक १४.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामधील 
परिच्छेद क्र. १ मधील “मुंबई हहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या केंद्र पुरस्कृत योजने 
अंतर्गत Surveillance Components या बाबी अंतर्गत खाली नमूद केल्याप्रमाणे Mumbai CCTV 
Surveillance Project या प्रकल्पास रु. ३८,६५,५४,४४७/- (अक्षरी रुपये अडतीस कोटी पासष्ट लाख 
चौपन्न हजार चारऱी सत्तेचाळीस) एवढा निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.” 
या ऐवजी 

“मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत 
Surveillance Components या बाबी अंतर्गत खाली नमूद केल्याप्रमाणे Mumbai CCTV Surveillance 
Project या प्रकल्पास रु. ३८,६५,५४,४४७/- (अक्षरी रुपये अडतीस कोटी पासष्ट लाख चौपन्न हजार 
चारशे सत्तेचाळीस) एवढा निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीमधून 
मे. लार्सन अँन्ड cal कंपनीचे मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिताचे पंधराव्या तिमाहीसाठीचे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीएडब्ल्यू- 0322/U.H. ९७/विजा-६ 


(Quarter-94) रक्कम रू. ३८,६५,५४,४४७/- (अक्षरी रूपये अडतीस कोटी पासष्ट लाख चौपन्न हजार 
Ral सत्तेचाळीस) एवढे देयक अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


बै 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२५१८०३५३५१२९ असा आहे. हे शासन 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RA H U [_ Vi AY ON aN Ce SOVDANHIENT OF MAHARASHTRA HOME DEPARTMENT, 


2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb37 1c432c67afaec7daSaad928d966ad4270 
6a4flac39, postalCode=400032, st=Mah: 


rasht 
rialNumber=31493D4A6291F531 ED8FD00972CCBFA0376623C7F6C38C3 
K U [_ KA R N | B848BFBE06685A219, RAHUL VUJAY KULKARNI 
te: 2022.03.25 18:05:29 +05'30' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


९ 


. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.मे. पीडब्ल्यूसी लि., मुंबई. (प्रकल्प सल्लागार) 

१४.मे. लार्सन अन्ड Cal लि., मुंबई (प्रकल्प संचालक). 
१५.निवड नस्ती (विजा-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


